महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक : संकीर्ण ०१२०/प्र.क्र.२४/१३-स 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०२०. 


आदेशा 


ज्याअर्थी, राज्यातील नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त, अवेळी पाऊसामुळे शेतीचे नुकसान 


झालेले शेतकरी, बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू शकले नाहीत. परिणामी 


BAH थकबाकीदार झाले व त्यांना होती उत्पादनासाठी नव्याने पीक कर्ज घेण्यात अडचणी 
निर्माण झाल्या. या पार्श्वभुमीवर राज्य शासनाने दिनांक २७.१२.२०१९ रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये “महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९” घोषित करून पीक 


कर्ज/ पुनर्गठीत/ फेर पुनर्गठीत कर्ज खात्यामधील दिनांक ३०.०९.२०१९ रोजी मुद्दल व 


व्याजासह थकीत असलेली व परतफेड न झालेली रक्‍कम रुपये २.०० लाखापर्यंत असल्यास 


अशा कर्ज खात्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला असणे; 


ज्याअर्थी, कर्जमुक्ती योजनेची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी पोर्टलवर 


माहिती अपळोड करणे, बँकांना TAHA यादी उपलब्ध करून देणे, शेतकऱ्यांच्या यादीची 


प्रसिद्धी, कर्ज खातेदारांचे आधार प्रमाणिकरण, जिल्हास्तरीय समितीमार्फत तक्रार निवारण इ. 


कार्यवाही यापुढील टप्प्यामध्ये मोहिम स्वरूपात करावी लागणार आहे. सदर योजनेचा हेतु 


थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देऊन पुढील खरीप हंगामासाठी कर्ज घेण्यासाठी पात्र 


करणे असा आहे. त्यामुळे, पुढील हंगामापुर्वी शोतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्याची कार्यवाही पुर्ण 


करावी लागणार असल्याने, सहकार विभागाचे जिल्हास्तरीय क्षेत्रिय अधिकारी तसेच, 


जिल्हाधिकारी व त्यांचे क्षेत्रिय अधिकारी यांचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित असून सदर 


कर्जमाफीच्या कामाचे प्राधान्य विचारात घेऊन सहकर विभागातील बहुतांश अधिकारी 


योजनेच्या अंमळबजावणीमध्ये व्यस्त असणे; 


ज्याअर्थी, राज्यातील ३१ पैकी २२ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी FHT, तर २१२२५ 


प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थांपैकी ८१९४ संस्था माहे जानेवारी, २०२० ते जून,२०२० या 


कालावधीत निवडणुकीस पात्र आहेत. सदर संस्थांच्या संचालक मंडळाची निवडणुक, मुदत 


शासन आदेडा क्रमांकः संकीर्ण ०१२०/प्र.क्र.२४/१३-स 


संपण्यापुर्वी घेणे आवश्‍यक आहे व सदर निवडणुक घेण्याची जबाबदारी राज्य सहकारी 


निवडणुक प्राधिकरणाची आहे. तथापि, उक्त नमुद केल्याप्रमाणे “महात्मा जोतिराव फुले 


शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९” या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये वर नमुद कामासाठी 


विभागाचे क्षेत्रिय अधिकारी व्यस्त राहणार आहेत. त्यामुळे, कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी 


समांतर पद्धतीने राबविल्यास योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये व्यत्यय येण्याची ठाक्यता निर्माण 


झाली आहे. संचाळक मंडळाची निवडणुक ही वैधानिक जबाबदारी असल्यामुळे कर्जमाफी 


योजना अंमलबजावणीस विलंब होण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास योजनेचा मुळ हेतु 


शेतकऱ्यांना पुढील खरीप हंगामासाठी कर्ज घेण्यास पात्र करणे यास बाधा निर्माण होण्याची 
शक्‍यता असणे; 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे HSA १५७ मधील 


तरतुदीनुसार शासनास असलेल्या अधिकारात कलम ७३कक मधील तरतुदीस सुट देवून 


जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्था या संस्थांच्या निवडणुका, 


ज्या प्रकरणी मा. उच्च /सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुक घेण्याचे आदेशित केले आहे आणि 


ज्या संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत नामनिर्देशन पत्र स्वीकारणे सुरु झालेले आहे, अशा संस्था 


वगळून राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका व प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्था या 


संस्थांच्या निवडणुका या आदेशान्वये तीन महिन्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात येत आहेत. 


सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥80/89॥[॥8.90०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१२८११२२५५९२०२ 


असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ramesh Shankarrao “ 
Shingte 


(aT शिंगटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
२. जिल्हाधिकारी (सवी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


९7508 


शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण ०१२०/प्र.क्र.२४/१३-स 


३. सचिव, राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण, पुणे. 
४. विभागीय सहनिबंधक/उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी 
५. निवडनस्ती, कार्यासन १३-स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


